RNI No. MAHBIL /2012/46121 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७, अंक ६] बुधवार, फेब्रुवारी ३, २०२९ / माघ १४, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 














असाधारण क्रमांक ९० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


तळा नगरपंचायत, तळा 
जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन वब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३(९) नुसार तळा 
नगरपंचायत क्षेत्राची बिकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत. 
क्रमांक ७३/२०२०-२१९ 


शासनाने नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एमयुपी-२०१४/प्र.क्र.२०६/नवि-१९, दिनांक २६ जून २०१५ अन्बये 
नगरपंचायत स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) अन्बये नगरपंचायत 
क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची बिकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 





सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये तळा 
नगरपंचायतीने बिकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी ठराब क्र. १ दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ अन्बये मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 





महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) नुसार तळा नगरपंचायतीचा विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अबलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 











ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना/हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, तळा नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात विकास योजना तयार करताना 
त्या सूचना/ हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. 





श्रीमती माधुरी प्र. मडके, 
ठिकाण : तळा, मुख्याधिकारी, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१. तळा नगरपंचायत, तळा. 


(१) 


भाग दोन-- १०--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ १४, शके १९४२ 
TALA NAGARPANCHAYAT, TALA 
Notice 


Declaration of Internation to prepare Development Plan of Tala Nagarpanchayat as per 
section 23 (1) read with section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning 


Act, 1966. 
No. 73/2020-21 


Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide it’s Notification No. 
Urban Development Department MUP-2014/206/Navi-19, Date 26th June 2015 Constituted Tala 
Nagarpanchayat It is necessary to prepare the Development Plan for the area of Nagarpanchayat 
as per section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 For planned 
Development of the said area. 


Hence, the Tala Nagarpanchayat by its resolution No.01 Dated 1st February 2021 has 
given consent to declare its intention to prepare Development plan, as per provision of section 
23 (1) read with section 21 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
Accordingly, this notice is being published. 


The Plan Showing boundary of the area included in Development Plan of Tala 
Nagarpanchayat is kept open for inspection by the public on office working days during office 
hours at the office of the Nagarpanchayat, as required under section 23 (2) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act,1966. 


Any suggestion/objection of the public in this regard may be forwarded in writing to the 
Chief Officer Tala Nagarpanchayat within a period of 60 (sixty) days from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestion/objection shall be duly 


considered while preparing the Development Plan. 


SMT. MADHURI P. MADKE, 
Place : Tala, Chief Officer, 
dated the 2nd February 2021. Tala Nagarpanchayat, Tala. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


